महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सुधारीत 
आकृतिबंधानुसार माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी 
१ पद या नवीन वाढीव पदास मंजुरी 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय : क्र. मलोआ-११२१/प्र.क्र.१४८/का.८ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ०२ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा:- १) शासन निर्णय क्रमांक मलळोआ१११६/प्र.क्र.५०/आठ, दि.१ जानेवारी, २०२० 

२) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र.५२/आकृतिबंध/२०१७/पाच, १८ डिसेंबर, २०२० 

3) क्रमांक वित्त विभागाचे पत्र क्र.पदनि-२०२१/प्र.क्र.५१/२१/आपुक, दि.२३ सप्टेंबर, २०२१ 
सोबतचे उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या दिनांक २३.०८.२०२१ च्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

४ शासन निर्णय क्रमांक मलळोआ-११२१/प्र.क्र.१४८/आठ, दि. २५ जानेवारी, २०२२ 

५) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक पदनि-२०२२/प्र.क्र.१५/आ.पु.क., दि. २७ एप्रिल, २०२२ 

६) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन(माहिती तंत्रज्ञान) विभाग क्र.मातंसं-२०२२/प्र.क्र.४७/ 
से-२/३९, दि.२७.०९.२०२२ 

७ सा.प्र.वि.(माहिती तंत्रज्ञान) विभाग, पत्र क्र.मातंसं-२०२२/प्र.क्र.४१/से-२, दि.१०.११.२०२२३ 


प्रस्तावना: 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकरीता संदर्भाधीन दि.२५ जानेवारी,२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये एकूण 
२७१ पदांचा आकृतिबंध मंजूर करण्यात आळेला आहे. उच्चस्तरीय सचिव समितीने महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या २७१ नियमित पदांव्यतिरिक्‍त माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी हे एक नवीन पद निर्माण करण्यास 
सहमती दर्शविली आहे. त्यानुसार माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी १ पद या नवीन पदास मान्यता देण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 
०१. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयाकरीता माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी १ (काल्पनिक पद) 
निर्माण करण्यास या शासन निर्णयाव्दारे खालील अटीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 

१. माहितीवतंत्रज्ञान अधिकारी हे पद बाह्ययंत्रणेव्दारे भरण्यात यावे. 

२. बाह्यंत्रणेव्दारे पद भरताना वित्त विभागाच्या दि. २७.०४.२०२२ च्या शासन निर्णयातील 
कार्यपद्धतीचे तसेच वित्त विभागाने विहित केलेल्या निदेशांचे पाळन करण्याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 

३. बाह्ययंत्रणेच्या पदास नियमित वेतनश्रेणीत न दर्शविता ते काल्पनिक पद दर्शविण्यात यावे. 


झासन निर्णय क्रमांकः मळोआ-११२१/प्र.क्र.१४८/का.८ 


०२. माहितीव तंत्रज्ञान अधिकारी पदाचा वेतनस्तर, पदभरतीचा मार्ग खालील प्रमाणे राहील. 


अ.क्र. पदनाम वेतन स्तर पदसंख्या पद भरतीचा मार्ग 
रि माहिती व । बाह्मयंत्रणेद्वारे भरावयाचे णं बाह्ययंत्रणेव्दारे माहिती तंत्रज्ञान 
तंत्रज्ञान असल्याने नियमित वेतनश्रेणी महामंडळा कडून कंत्राटी पद्धतीने. 
अधिकारी दर्शविण्यात आलेली नाही. (काल्पनिक पद) 


माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी या पदाची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी आवश्‍यक असणारी 
विशेष अर्हता व अनुभव लक्षात घेता, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या दि.२७ सप्टेंबर,२०२२ च्या शासन 
निर्णयातील परिशिष्ट-अ मधील अ.क्र.१९ येथील सिस्टम स्पेशालिस्ट पदाची शैक्षणिक अर्हता व अनुभव 
असलेले तांत्रिक मनुष्यबळ महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित (महाआयटी) कडून कंत्राटी पद्धतीने 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने उपलब्ध करुन घ्यावे. 


०३. माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी पदाकरीता होणारा वाढीव खर्च ए-०३, लेखाशीर्ष “२०५१-लोकसेवा 
आयोग, (१०२) राज्य लोकसेवा आयोग, अनिवार्य, (००) (०१) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (भारित) (२०५१००१३), 
१०-कंत्राटी सेवा या लेखाशीर्षामधीळल मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

०४. सदर शासन निर्णय उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या ५ व्या बैठकीचे कार्यवृत्त क्र. पदनि- 
२०२१/प्र.क्र.५११/२१/आपुक, दि.२३.०९.२०२१ तसेच वित्त विभाग (आपुक) अनौपचारिक संदर्भ क्र.६५२/आपुक 
दि.०५.१२.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०५. सदर शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र २०२४०२०२१२०४०९४८०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by LEENA ASHISH SANKHE 
LE E N A A H | H DN: IN, -GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘GENERAL ADMINISTRATION. 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=522242e2259dbf8fc1aed336674ebf6 1 38607b 16% ‘bbed00301a9e43c62f6c7 
+P ICode=400032, फॉर ht 
I 10९ :783CA3332598C7E1C28393EA543FA05D9FB77F36A848F4738D 1 2288E 

105699F4, LEENA ASHISH SANKHI 
Di 2024.02.02 12:29:48 +05'30' 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/ निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र मुंबई. 
४. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-२५) 
५. वित्त विभाग (सेवा-९/आ.पु.क./व्यय-४/अर्थसंकल्प-१४) 
६. निवड नस्ती(कार्यासन-८) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


